एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-२ 
(सीपीटीपी-२) अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या 
उपजिल्हाधिकारी, गट-अ या संवर्गातील 
परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधी 
समाप्त करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक - टिआरएन-२०१८/प्र.क्र.५३/सीपीटीपी-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- ०६/०८/२०२१ 


वाचा :- १. सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१८-ब, दि.२०/०१/२०१४ 
२.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-०३१५/ प्र.क्र.३४/ १५/ १८-ब (२), दि.०६/०६/२०१५ 
३. सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्र.-परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९/०२/२०१६ 
४.सा.प्र.वि.,कार्यालयीन आदेश क्र. टिआरएन-०८१६/प्र.क्र.८/ सीपीटीपी-अ, दि.०३/०९/२०१६ , 
दि.२१/१२/२०१७ 
५.सा.प्र.वि. कार्यालयीन आदेश क्र.टिआरएन-२०२०/प्र.क्र.१८/सीपीटीपी-अ, दि.२६/१०/२०२० 


शासन आदेशा 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा -२०१४ अंतर्गत उपजिल्हाधिकारी, (गट- अ) 
या पदावर शिफारस झालेल्या उमेदवारांना दिनांक ०६/०६/२०१५ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये परिविक्षाधीन 
अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती देण्यात आली होती. सदर परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांसाठी दिनांक ०२/०५/२०१५ ते 
दिनांक ३०/०४/२०१७ या कालावधीत एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी-२ (२०१५) 
आयोजित करण्यात आला होता. यामधील पुढील तक्त्यातील संबंधित ०८ परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी 
परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक २९ फेब्रुवारी,२०१६ मधील क्रमांक १ (३) (ब) नुसार 
परिविक्षा कालावधीत नैमित्तीक रजेव्यतिरिक्‍त कोणत्याही स्वरूपाची रजा उपभोगल्यास उमेदवारांचा 
परिविक्षा कालावधी रजेच्या कालावधीएवढा वाढविण्यात येतो. त्यानुसार पुढील तक्त्यातील अधिकाऱ्यांचा 
स्तंभ क्र. ५ मध्ये नमूद रजा कालावधीएवढा उपजिल्हाधिकारी, गट-अ या पदावरील परिविक्षा कालावधी 
वाढविण्यात येत असून स्तंभ क्र. ७ मध्ये नमूद दिनांकास समाप्त करण्याचे प्रस्तावित आहे. 


अ.क्र. नाव शिफारस | परिविक्षाधीन म्हणून परिविक्ष विभागीय परीक्षा परिविक्षा कालावधी | 
प्रवर्ग सेवेत नियुक्तीचा कालावधीत उत्तीर्ण/परीक्षेचा कालावधी । समाप्तीचा दिनांक 
दिनांक उमेदवाराने 
उपभोगलेल्या 
रजा (दिवस) 
2 ३ | ४_| ५ & [CY 
7 श्री. निवृत्ती ST ०२/०५/२०१५ | निरंक विभागीय परीक्षा सन- | ३०/०४/२०१७ 
हिरामण (म.पू) २०१४/१ ली संधी (दि.०२ व (म.नं) 
गायकवाड ०४ जून २०१६) 
गायकवाड 
2 । श्रीमती स्नेहल | 'श-8- | ०२/०५/२०१५ | निरंक विभागीय परीक्षा सन- | ३०/०४/२०१७ 
सखाराम कनिचे | FEMALE | (म.पू) २०१४/१ ली संधी (दि.०२ व | (म.नं) 
०४ जून २०१६) 


शासन आदेडा क्रमांकः टिआरएन-२०१८/प्र.क्र.५३/सीपीटीपी-अ 


3 । श्री. स्वप्निल OBC ०२/०५/२०१५ | निरंक विभागीय परीक्षा सन- | ३०/०४/२०१७ 
अरुण (म.पू) २०१४/१ ली संधी (दि.०२व (म.नं) 
कापडणीस हक टी त. 

४ | श्रीमती शीतल | OPEN- | ०२/०५/२०१५ | निरंक विभागीय परीक्षा सन- | ३०/०४/२०१७ 
डारदराव FEMALE (म.पू) २०१४/१ ली संधी (दि.०२ व (म.नं) 
देशमुख ०४ जून २०१६) 

५ | श्री. सिध्दार्थ SC ०२/०५/२०१५ | १८ दिवस विभागीय परीक्षा सन- | १८/०५/२०१७ 
वसंता भंडारे (म.पू) AU aR) 

०४ जून २०१६) 

६ | श्री. मुकेश DT-A 02/04/2094 | 3¢ दिवस विभागीय परीक्षा सन- | 0/08/2090 

किसन चव्हाण (म.पू) २०१४/१ ली संधी (दि.०२ व | (म.नं) 
०४ जून २०१६) 

७ | श्रीमती अर्चना OBC- ०२/०५/२०१५ | 3 दिवस विभागीय परीक्षा सन- | ०३/०५/२०१७ 

कल्याण नष्टे FEMALE (म.पू) 2098/9 ली संधी (दि.०२ व | (म.नं.) 
०४ जून २०१६) 

८ | श्रीमती प्रियांका | OPEN- | ०२/०५/२०१५ । ३३२ दिवस विभागीय परीक्षा सन- | २९/०३/२०१८ 

लालासो पवार । "४८ | (म.पू) २०१४/३ री संधी (दि.०८ व | (म.नं) 
१० मे, २०१८ ) 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि. २९/०२/२०१६ मधील अ.क्र.८ मध्ये “परिविक्षा अधिकारी 
यांस पहिली वेतनवाढ त्यांचा एक वर्षाचा परिविक्षा कालावधी पूर्ण झाल्यावर देण्यात यावी, त्यानंतरची 
वेतनवाढ त्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यावर देण्यात यावी” अशी तरतूद आहे. 
त्यानुसार उपरोक्त ०८ परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना पहिली वेतनवाढ दिनांक ०३/०९/२०१६ व दिनांक 
२१/१२/२०१७ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेली आहे. आता संबंधित परिविक्षाधीन 
अधिकाऱ्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्याने त्यानंतरची वेतनवाढ त्यांना 
अनुज्ञेय करण्यात यावी. 
४. उपरोक्त “परिच्छेद २” मधील तक्त्यातील संबंधित परिविक्षाधीन उपजिल्हाधिकारी, गट-अ यांनी 
प्रशिक्षण कालावधीत घेतलेल्या Lara तपशील व रजा मंजूरी आदेश क्षेत्रिय कार्यालयाकडून प्राप्त झाला 
असून त्याआधारे सदर आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८०६११०९३७३००७ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Rahul Vijay 9 Se 
Kulkarni eee 
(राहुल कुलकर्णी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सबंधित अधिकारी (ईमेलद्वारे) 
प्रत, 


१. सह सचिव/ उप सचिव, (आस्था-उपजिल्हाधिकारी, गट-अ), महसूल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेठा क्रमांकः टिआरएन-२०१८/प्र.क्र.५३/सीपीटीपी-अ 


२. महासंचालक, यडावंतराव चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 

३. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग/ पुणे विभाग/ नागपूर विभाग/ नाशिक विभाग/ औरंगाबाद विभाग/ 
अमरावती विभाग 

४. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर 

५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


